वर्ष ८ , अंक २३ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
अनुसूची- V 


I 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ११.०० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत 
नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 

क्रमांक मशा - कार्या -७ ( ३ ) - सीआर - ६-२०१६ - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


आणि ज्याअर्थी , गुरुपल्ली ग्रामपंचायतीतील गेर्राटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ जून २०१४ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे . 

४ 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , एटापल्ली , जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ मार्च २०१६ रोजी गुरुपल्ली ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित गेर्राटोला वस्ती / टोला वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियामाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन गेर्राटोला येथे प्रस्तावित वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
ना . - एक - अ -१ ( १६६५ ) . 

४ 

( १ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


मोठ्या झाडाचे जंगल 


झुडपी जंगल 


तलाव क्षेत्र 


नाला 


६ आबादी 


हद्दीचे तपशील 


शेत जमीनीचे क्षेत्र 


ढोर फोडी 


एकूण 


( २ ) 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


३७/१ , २५ , १८/१ , २१ , १४६ , १४७ 


१ ९ , २० 

२३ , २२ , २४ 


( ३ ) 


१७ १६ 


सर्व्हे नंबर एकूण - १३ 


क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 

५३४१ 


O 


O 


० 


१० २१ 


O 


० 


६३ ६२ 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 
( ५ ) 


चराई , इमारती , जळाऊ लाकूड , 
इ . करीता राखून ठेवलेले 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५ . 


क्रमांक मशा - कार्या –७ ( ३ ) -सीआर - ६-२०१६ - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , गेदा ग्रामपंचायतीतील चंदनवेलीटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जून २०१४ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , एटापल्ली , जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ मार्च २०१६ रोजी गेदा ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची- V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत 
नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित चंदनवेलीटोला वस्ती / टोला वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये 
गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


( १ ) 


आणि त्याअर्थी , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन चंदनवेलीटोला येथे प्रस्तावित वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत 
आहे . 


१ 


२ 


३ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


हद्दीचे तपशील 


मोठ्या झाडाचे जंगल 


झुडपी जंगल 


तलाव क्षेत्र 


( २ ) 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेट नंबर 


६४/१ , ८२ 


१० 


( ३ ) 


W 


क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 

९ २ १२ 


O 


O 


इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 

( ५ ) 


चराई , इमारती , जळाऊ लाकूड , 

इ . करीता 

राखून ठेवलेले 


४ 


( १ ) 


४ 


५ आबादी 


६ 


शेत जमीनीचे क्षेत्र 


आखर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

तपशील - चालू 


एकूण 


( २ ) 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


८३ , ८४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६ . 


११/१ , ११/२ , १३ , १४ , १५ , १७/१ , 
१७/२ , १८ , १ ९ , २० , २१ , २२ , २३ , 
२४ , २५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ , ३० , ३१ , 
३२ , ३३ , ३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ६४/२ , २८१ 


९ ० 


सर्व्हे नंबर एकूण - ३५ 


( ४ ) 

हे . आर 

१८ ६७ 


O 


० ६५ 


१११ ४४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ५ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनुसूची- V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत 
नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 

क्रमांक मशा - कार्या -७ ( ३ ) - सीआर - ६-२०१६ - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


आणि ज्याअर्थी , तोडसा ग्रामपंचायतीतील तोडसाटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जून २०१४ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , एटापल्ली , जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ मार्च २०१६ रोजी तोडसा ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित तोडसाटोला वस्ती / टोला वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आणि त्याअर्थी , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तोडसाटोला येथे प्रस्तावित वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मोठ्या झाडाचे जंगल 


झुडपी जंगल 


तलाव क्षेत्र 


हद्दीचे तपशील 


काबिल कास्त 


शेत जमीनीचे क्षेत्र 


रस्ता 


एकूण 


( २ ) 


ना . - एक - अ -२ ( १६६५ ) . 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेट नंबर 


१०२/१ 

४० 

८५ 


४५ 


( ३ ) 


४२ , ४३ , ४४ , १०५ , १०७ , १०८ , १२५ 

८८/१ , ८८/२ , ८८/३ , १०२/२ , १११ 

४१ 

६८ , ६ ९ , ७० , ७४ , ७५ , ७६ , ७७ , ८ ९ , 

१०६ 


रस्ता 


सर्व्हे नंबर एकूण २६ 


क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 

१०८ २३ 


● 


१२० 


२४३१ 


२०० 


१३५ ७४ 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 
( ५ ) 


चराई , इमारती , जळाऊ लाकूड , 
इ . करीता राखून ठेवलेले 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


६ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७ . 


क्रमांक मशा - कार्या -७ ( ३ ) -सीआर - ६-२०१६ - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


आणि ज्याअर्थी , कोहका ग्रामपंचायतीतील कोकोबंडाटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जून २०१४ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , एटापल्ली , जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी कोहका ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित कोकोबंडाटोला वस्ती / टोला वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये 
गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


अ.क्र . 


आणि त्याअर्थी , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कोकोबंडाटोला येथे प्रस्तावित वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


( १ ) 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत 
नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


२ 


३ 


४ 


५ 


सरकार 


मोठ्या झाडाचे जंगल 


गोठाण 


हद्दीचे तपशील 


काबिल कास्त 


ढोर फोडी 


( २ ) 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 
पश्चिम 

उत्तर 


तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेट नंबर 

( ३ ) 


१३ , १८ , १ ९ 

२८ , ३३ , ३५ , १४ , १५ 

१ 


२० 


१२ 

१६ 


२३ 


६ 

९ , १० 


( ४ ) 

हे . आर 

२४५ ७७ 


० १० 


१४४ 


०८० 


० ४० 


इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ५ ) 


चराई , इमारती , जळाऊ लाकूड , 
इ . करीता राखून ठेवलेले 


( १ ) 


६ 


७ 


मरघट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

तपशील– चालू 

( ३ ) 


शेत जमीन क्षेत्र 


आबादी क्षेत्र 


एकूण 


( २ ) 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


२० , ८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८ . 


११ , २१ , २२ 

१७/१ , १७/२ , १७/३ , २ ९ , ३० , ३१ , 

३२ , ३४ , ३६ 


२ , ३ , ५ , ७ , २४ , २५ , २६ , २७ 


सर्व्हे नंबर एकूण - ३८ 


( ४ ) 

हे . आर 

१३१ 


२१३१ 


१०१ 


२७२ १४ 


( ५ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


७ 


अनुसूची- V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत 
नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 

क्रमांक मशा - कार्या -७ ( ३ ) सीआर - ६-२०१६ - 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 


आणि ज्याअर्थी , हालेवारा ग्रामपंचायतीतील गट्टेपल्लीटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ जून २०१४ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , एटापल्ली , जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २ ९ मार्च २०१६ रोजी हालेवारा ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित गट्टेपल्लीटोला वस्ती / टोला वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये 
गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन गट्टेपल्लीटोला येथे प्रस्तावित वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


८ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


मोठ्या झाडाचे जंगल 


झुडपी जंगल 


तलाव क्षेत्र 


हद्दीचे तपशील 


शेत जमीन क्षेत्र 


मरघट 


ढोर फोडी 


एकूण 


( २ ) 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


नागपूर : 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 


तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


१५/१ 

१७ 


२६ , ४१ 

३१ , ४३ , ४५ , ४६ , ४७ 


३२ 


( ३ ) 


२१ , २४ , २५ , २७ 

२८ , २ ९ , ३० , ३३ , ३४ , ४४ , ४८ 


२० 


१ ९ 


सर्व्हे नंबर एकूण २३ 


क्षेत्र 


( ४ ) 

हे . आर 


७० ०० 


१३ ४७ 


१७२ 


२१६२ 


० ५३ 


० ४ ९ 


१०७ ८३ 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 
( ५ ) 


चराई , इमारती , जळाऊ लाकूड , 
इ . करीता राखून ठेवलेले 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , 

विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ . 


मुख्याधिकारी , नगरपंचायत , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] नुसार 
सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा सुधारित इरादा जाहीर करणेबाबत . 


सूचना 


क्रमांक कावि - वियोनपंसिं - लो -२७ ९१-२०२२ 

सिंदेवाही नगरपंचायतीने तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) 
[ कलम २१ ( २ ) सह ] नुसार सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी ठराव क्रमांक 
०१ , दिनांक ४ मार्च २०२१ अन्वये जाहीर केला व त्याबाबतची सूचना दैनिक लोकमत मराठी व दैनिक लोकमत टाइम्स इंग्रजी या वृत्तपत्रात आणि 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र नागपूर विभाग पुरवणी भाग एक - अ मध्ये दिनांक १८-२४ मार्च , २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदी अनुसरून सिंदेवाही नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्राची विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना , चंद्रपूर शाखा , चंद्रपूर यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रमांक- न.पं.सिं - बांध . वि . - २०२१ 
२४०१ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


९ 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन . २०२१- प्र . क्र .४ ९ - नवि- १८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये सिंदेवाही नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये मौजा लोनवाही व मौजा आंबोली क्षेत्राचे समाविष्ट करुन हद्दवाढ करण्यात आले हद्दवाढीनंतर 
एकत्रित नांव सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायत केली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) 
अन्वये सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायत क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक 

आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] अन्वये सिंदेवाही - लोनवाही 
नगरपंचायतीने विकास योजना तयार करण्याचा सुधारित इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ०७ , दिनांक २७ जुलै 
२०२२ अन्वये मान्यता दिली आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायतीच्या विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायतीच्या कार्यालय , कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


सिंदेवाही - लोनवाही : 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , सिंदेवाही - लोनवाही नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या 
सूचना / हरकतीचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


ना . - एक - अ -३ ( १६६५ ) . 


डॉ . सुप्रिया बा . राठोड , 
मुख्याधिकारी , 

सिंदेवाही - लोनवाही , नगरपंचायत . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७० . 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Sindewahi Nagar Panchayat u / s 23 ( 1 ) 
[ read with Section 21 ( 2 ) ] of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No.WS - DP - NPS - L - 2791-2022. 

Sindewahi Nagar Panchayat by its Resolution No. 01 , dated 04-03-2021 , has given consent to declare the 
intention to prepare a Development Plan as per provisions of Section 23 ( 1 ) [ read with Section 21 ( 2 ) ] of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966. It is hereby announced and the notification in this regard has been published 
in Dainik Lokmat Marathi and Dainik Lokmat Times English newspaper and Maharashtra Government Gazette Nagpur 
Division Supplement Part 1 - A , dated 18-24 March , 2021 . 


2021 . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 


And , whereas , in accordance with the provision of Section 24 of the said Act , Sindewahi Nagar Panchayat 
appointed Assistant Director , Town Planning , Chandrapur Branch , Chandrapur as Town Planning Officer to prepare a 
Development Plan for the said area by Order No. - N.P.Sin - Bandh.V . - 2021-2401 , dated with the effect from 14 October 


And , whereas , Government vide Urban Development Department Government Resolution No. MUN.2021 
Pro.No.49 - UD - 18 , dated October 12 , 2021 , expansion in the boundary of Sindewahi Nagar Panchayat including the 
areas of Mouza Lonwahi and Mouza Amboli is done . Under Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 , it is necessary to prepare a Development Plan for the Sindewahi - Lonwahi Nagar Panchayat 

area . 


Hence , the Sindewahi - Lonwahi Nagar Panchayat by its General Assembly Resolution No. 07 , dated 27 July 
2022 has given concsent to announce revised intention to prepare Development Plan , as per provisions of Section 
23 ( 1 ) [ read with Section 21 ( 2 ) ] of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966. Accordingly , the said 
notification is being published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Sindewahi - Lonwahi Nagar Panchayat 
is kept open for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the 
Sindewahi - Lonwahi Nagar Panchayat , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , 
Sindewahi - Lonwahi Nagar Panchayat within a period of 60 ( sixty ) days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Government Gazette . The suggestion / objection shall be duly considered while preparing the Develop 
ment Plan . 


Sindewahi - Lonwahi : 

Dated the 17th August 2022 . 


Dr. SUPRIYA B. RATHOD , 
Chief Officer , 

Sindewahi - Lonwahi , Nagar Panchayat . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


